Reg.No.NPCITY/ 236 / 2018-20. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५, अंक ९] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २८ -मार्च ६ , २०१९/ फाल्गुन ९-१५ , शके १९४०[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ११.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार -ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


. 


. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु ) म . शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 

आयुक्त , महानगरपालिका, यांजकडून 
क्रमांक चंशमनपा - नर - ३२७२-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, चंद्रपूर शहराची विकास योजना (वाढीव क्षेत्र ) शासनाचे नगर विकास विभाग, मुंबई कडील ठराव क्र . टिपीएस-२२९४-१३१५-सिआर 
२५३-९ ६- युडी-९, दिनांक २ जून १९९ ७ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक १५ ऑगस्ट , १९९ ७ पासून अंमलात आलेली आहे . 

आणि आता, चंद्रपूर शहर महानगरपालिका, चंद्रपूरचे सर्वसाधारण सभेचे ठराव क्र . ६८, दिनांक २९- १२-२०१८ अन्वये चंद्रपूर शहर 
महानगरपालिका, चंद्रपूरने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये उपरोक्त विकास योजना चंद्रपूर मध्ये खाली 
दिलेल्या तपशिलाप्रमाणे फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव केला आहे. 


तपशील 


मौजा/ सर्वे नं . 


क्षेत्रफळ 


विकास योजनेतील 


किरकोळ बदल केल्यानंतर 
होणारा प्रास्ताविक उपभोग 


प्रस्ताव 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


रहिवास वापर 


५०००.०० मी . x ६०.०० मी . 
= ३०००००.०० चौ . मी . 
= ३०.०० हे . आर 


६०.०० मी . रुंदीचा 
विकास योजना रस्ता 
( बाह्म वळण रस्ता ) 


( १ ) 
मौजा - वडगांव , 
सर्व्हे नं . १६ , १७ , ४३ , ४४ , ४५ , ४६ , 
४८ , ४ ९ , ५० , ५२ , ५३ , ५५ 
मौजा - देवई गोविंदपूर रै. 
सर्व्हे नं .२० , २२ , २३ , ३४/१ , ३० , ३२ , 
३१ , ४१-१, ४६ , ४५,४७ , ७६ , ८२, ८३, 
९ ० / १ , ९ १ , ९ २ , ७ ९ , ७८ , ६ ९ , ६८/३ , 
६७/३, १०७ / १ छ , १०७ / १ च , १०७/ १ ज , 
१०७/४६, १०७/४५ , १०७/४४ , 
१०७/४३, १०७/४२ 
मौजा - देवई गोविंदपूर तुकूम 
सर्व्हे नं . १४ , १५, १६ , १७, मधील जागा . 


ना .- एक - अ-१ ( ३१६४). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६ , २०१९ / फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


उपरोक्त किरकोळ फेरबदल दाखविणारा नकाशा व त्या संबंधीची माहिती देणारा अहवाल चंद्रपूर शहर महानगरपालिकेच्या कार्यालयात 
कामकाजाचे वेळात अवलोकनार्थ उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७( १) अन्वये असे उद्घोषित करण्यात येते की , सदरहू किरकोळ स्वरुपाच्या 
बदला संबंधी ज्या कोणाला काही हरकती अगर सुचना असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यापासून एक महिन्याचे आंत त्या आयुक्त , चंद्रपूर 
शहर महानगरपालिका, चंद्रपूर यांचेकडे लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात. अशा सूचना व हरकतींवर सदरहू फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनास मंजुरीस्तव 
सादर करण्यापूर्वी योग्य तो विचार केल्या जाईल. 


चंद्रपूर ( शहर ) : 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९. 


संजय काकडे, 

आयुक्त, 
चंद्रपूर शहर महानगरपालिका , 

चंद्रपूर . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु) म . शा . रा ., अ . क्र . ३७. 

BY COMMISSIONER ,MUNICIPAL CORPORATION 


No.CCMCC- TP- 3272-2019 


Whereas , the Development Plan of Chandrapur Town ( Extended Area ) is sanctioned by the Urban Development Depart 
ment,Govt. of Maharashtra vide Resolution No. TPS - 2294-1315 -CR - 253-96 -UD - 9 , dated 2nd June, 1997 which cameinto force 
from15th August, 1997. 

And now , Municipal Corporation of the city ofChandrapur has proposed to make MinorModification in the aforesaid Final 
Development Plan vide its General Body Resoulation No. 68 , dated 29-12-2018 under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 as follows ; 


PARTICULARS 


Mouza/ Survey No. 


Area 


Present Development 

Plan use 

( 3 ) 


Proposed use 
as per Modification 

( 4 ) 


( 2 ) 


Residential 


5000.00Mtr.X60.00 mtr. 
= 300000.00 Sq.m. 
= 30.00 H.R. 


( 1 ) 
Mouza - Wadgaon , 
SurveyNo. 16, 17,43,44,45,46,48,49,50 , 
52.53.55 
Mouza — Dewai Govindpur Raiyyatwari, 
Survey No. 20,22 , 23, 34/1,30,32,31,41/1 , 
46, 45 , 47,76, 82, 83, 90/ 1,91,92,79,78, 69, 
68/3, 67/3, 107/1 , chh, 107/1ch, 107/1j, 107/46 , 
107/45 , 107/44, 107/ 43,107/ 42 , 
Mouza — Dewai Govindpur Tukum , 
Survey No. 14 , 15 , 16 , 17 , Land under above 
Survey No. 


60.00 mtr. wide 
Development Plan 

road 
( Bypass Road ) 


The plan and reports containing the description of the above modification can be seen in the office of the Municipal 
Council , Chandrapur during the office hour s . 

Now , in pursuance of Section 37 (1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 it is hereby notified that any 
person having any suggestion or objection to the proposed modification as mentioned above shall communicate the same in 
writing to the undersigned within one month from the date of publication of this notification in the Official Gazette. 

The objections or suggestions , if any received within the above mentioned period of one month will be considered by the 
Commissioner,Municipal Corporation of the city of Chandrapur while submitting the proposal of Modification to the Government 
for sanction . 


Chandrapur ( City ) : 
Dated the 11th February 2019 . 


SANJAYKAKDE, 

Commissioner, 
Municipal Corporation of the City, 

of Chandrapur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी २८-मार्च ६ , २०१९ /फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


११ 


बुधवार , फेब्रुवारी २० , २०१९ / फाल्गुन १, शके १९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . २८ . 

अध्यक्ष नगर पंचायत , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ . 

क्रमांक नपंसा- १७५-२०१९. 

ज्याअर्थी, मौजे सालेकसा ग्रामपंचायतचे क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रातून वगळून नागरी क्षेत्रात समाविष्ट झाल्याने दिनांक १२-०२-२०१५ रोजी सालेकसा 
नगर पंचायतीची नव्याने स्थापना झालेली आहे . सालेकसा नगर पंचायतद्वारे दिनांक ०७-०२-२०१८ रोजी नगर पंचायत सर्वसाधारण सभेत सालेकसा 
नगर पंचायत हद्दीचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी इरादा जाहिर करण्याबाबत ठराव क्र . १० पारीत करण्यात आलेला आहे . 

तद्नंतर महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, आदेश क्र . एमयूएन २०१७- प्र.क्र .३२५ - नवि १८ , दिनांक १९-०३-२०१८ अन्वये सालेकसा नगर 
पंचायत हद्दीची फेररचना करून दिनांक ०८-०८-२०१८ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात आमगाव खुर्द या महसुली क्षेत्राचा नगर पंचायत हद्दीत 
समावेश केल्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, त्यानुसार नव्याने स्थापन झालेल्या सालेकसा नगर पंचायत हद्दीत मौजे आमगाव खुर्द क्षेत्राचा 
समावेश करण्यात आलेला आहे . 

नगर पंचायतद्वारे दिनांक ०५-१२-२०१८ रोजी नव्याने समावेश झालेल्या क्षेत्रासह सालेकसा नगर पंचायत हद्दीची विकास योजना तयार 
करण्याबाबत सर्वसाधारण सभा , ठराव क्र .६ पारित करण्यात आलेला आहे . त्यानुसार सालेकसा नगर पंचायतच्या क्षेत्राधिकाराकरीता महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २३( १) अन्वये विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात येत आहे . 

सालेकसा नगर पंचायतद्वारे ज्या हद्दीची विकास योजना करावयाची आहे , त्या संपूर्ण क्षेत्राचा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९ ६६ 
चे कलम २३(२ ) अन्वये हद्द दर्शविणारा नकाशा सालेकसा नगर पंचायत कार्यालयात सर्व कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 

नियोजीत विकास योजनेचे अनुषंगाने नागरिकांकडून सूचना/ हरकती मागविण्यात येत असून अशा हरकती/ सूचना असतील तर हे जाहिर प्रकटन 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ६० दिवसांच्या ( साठ दिवस ) आत लेखी स्वरूपात सालेकसा नगर पंचायतकडे देण्यात याव्यात . 

त्यामध्ये वर उल्लेख केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम २३( १) नुसार नगर परिषद त्यावर योग्य तो विचार करेल . उशीरा आलेल्या सूचना 
वा हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत . 


सालेकसा : 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१९ . 


विरेंद्र दयालाल उईके , 

अध्यक्ष , 
नगर पंचायत , सालेकसा. 


भाग १- अ ( असा .) ( ना.वि.पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


BY PRESIDENT, NAGAR PANCHAYAT 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 . 


No.NPS - 175-2019. 


Whereas, by Government Notification , Dated 12-02-2015 Salekasa Nagar Panchayat wasnewly form in Gondiya 
District. The Salekasa Nagar Panchayatby its General Body Resolution No. 10 , dated 07-02-2018 has declared its 
intention to prepare Development Plan asper the provisions of Section 23 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 , for the area within its jurisdiction . 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६ , २०१९ / फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


Thereafter, Urban DevelopmentDepartment, Government of Maharashtra vide Order No.MUN -2017 - C.R . 325 
UD - 18 , dated 19-03-2018 altered limit of the MunicipalArea of the Nagar Panchayat Salekasa so as to include therein 
thewhole area of the village panchayat ofAmgaon (Khurd ) and published Notification on 08-08-2018 . 


The Salekasa Nagar Panchayat passed General Body Resolution No. 06 on dated 05-12-2018 to prepare 
Development Plan of altered Nagar Panchayatlimit of Salekasa including newly added village of Amgaon (Khurd ). 

A copy of the plan showing the area for which the Development Plan is to be prepared is kept open for inspection 
by the public on working days at the office of the Nagar Panchayat Salekasa as required u /s 23 (2 ) of theMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. Suggestions or objections regarding boundaries of the said Development Plan 
if any should be communicated in writing to the Salekasa Nagar Panchayat office within 60 days from the date of 
publication ofdeclaration of the said intention in the Maharashtra GovernmentGazette as required under Section 23 ( 1) 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Suggestions/objections received after the given period will not be take into consideration . 


Salekasa : 
Dated the 20th February 2019. 


VIRENDRA DAYALALUIKE, 

President, 
Nagar Panchayat. 

Salekasa . 


११ ( २ ) 


बुधवार , फेब्रुवारी २० , २०१९ /फाल्गुन १ , 


शके १ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३० . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १२- एमयुएन - १- सा.नि.- कावि-९०-२०१९. - 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम ५१( ७- क ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , अश्विन मुद्गल , जिल्हाधिकारी , नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , नागपूर जिल्ह्यातील महादुला नगर पंचायतच्या (रविवार ) 
दिनांक २७ जानेवारी २०१९ रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत खालील उमेदवार नगर पंचायत अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगर पंचायतचे नांव 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नाव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 
रंगारी राजेश चोखिनाथ 


( ४) 
अनुसूचित जाती 


१ 


महादुला 


नागपूर : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१९ . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी , 

नागपूर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८ -मार्च ६ , २०१९/ फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० 


५ 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk- XII - MUN- 1 - P.E.- W.S.- 90-2019. 


In exercise of the powers conferred on meunder sub - section ( 7 - C) of Section 51 of the Maharashtra 
Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 , I, Ashwin Mudgal, Collec 
tor , Nagpur District hereby publish the name ofpersons who has duly elected as President of respective 
Nagar Panchayat, in the election held on Sunday the 27th January , 2019 . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Elected 


Name of Nagar 

Panchayat 


Remarks (whether the seat is 

reserved , if so for whom ) 


Candidate 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Mahadula 


Rangari Rajesh Chokhinath 


Scheduled Caste 


Nagpur : 


ASHWIN MUDGAL , 


Dated the 7th February 2019 . 


Collector , Nagpur. 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ३२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-१२- एमयुएन- १- सार्व.निवडणूक - कावि -९१-२०१९. 

महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ मधील कलम १९( १) चे अधिकार राज्य निवडणूक आयुक्तांनी त्यांचे 
आदेश क्रमांक एमएनसी -११०१ -सीआर- २३- डी -११, दिनांक १७-०८-२००१ अन्वये मला प्रदान केलेले असून त्या अधिकाराचा वापर करुन मी , अश्विन 
मुद्गल , जिल्हाधिकारी, नागपूर या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , महादुला नगर पंचायतची रविवार दिनांक २७ जानेवारी , २०१९ रोजी घेण्यात 
आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या वार्डामधून नगर पंचायत सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


अ.क्र . निवडून आलेल्या उमेदवाराचे नांव 


वार्ड क्रमांक 


जागा क्रमांक 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


भालेराव धनंजय रामराव 


१ 


१ 


सर्वसाधारण 


२ 


थोटे स्वप्निल रमेश 


२ 


१ 


सर्वसाधारण 


३ 


मंडपे अर्चना प्रविण 


३ 


१ 


अनुसूचित जाती (महिला ) 


ना .- एक- अ-२ ( ३१६४ ). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/ फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० 


अनुसूची - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


४ 


धुडस महेश रामदास 


४ 


१ 


ना.मा.प्र . 


५ 


पटले गुणवंता नानाजी 


५ 


१ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


मेश्राम छाया देवचंद 


६ 


१ 


ना.मा.प्र . ( महिला) 


७ 


शेख मौसिम हुसेन 


७ 


१ 


ना.मा.प्र . 


८ 


कांबळे सोनु महेंद्र 


८ 


१ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


९ 


गजभिये तिलकचंद अंबर 


९ 


१ 


अनुसूचित जाती 


१० 


राऊत विजय श्रीराम 


१० 


१ 


अनुसूचित जाती 


११ 


झोड सारिका नरेंद्र 


११ 


१ 


ना.मा.प्र . ( महिला ) 


१२ 


वानखेडे सविता बाळकृष्णा 


१२ 


१ 


अनुसूचित जाती ( महिला ) 


१३ 


ठेंगे सविता राजकुमार 


१३ 


१ 


सर्वसाधारण ( महिला ) 


१४ 


वरठी संगिता भोजलाल 


१४ 


१ 


अनुसूचित जमाती ( महिला ) 


१५ 


वानखेडे अश्विनी अण्णाजी 


१५ 


१ 


ना.मा.प्र . ( महिला ) 


१६ 


ढोणे पंकज गंगाधर 


१६ 


१ 


अनुसूचित जाती 


१७ 


देशमुख मंगेश सुधाकर 


१७ 


१ 


सर्वसाधारण 


नागपूर : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी , २०१९ . 


अश्विन मुद्गल , 
जिल्हाधिकारी, 


नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ३३ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - XII -MUN - 1 -Gen - Election -W.S. - 91-2019.— 


In exercise of the powers delegated to me, by the Order No. MNC - 1101-CR - 23 - D - XI, Dated 17-08 
2001 by the State Election Commissioner , Maharashtra read with section 19 ( 1) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 , I, Ashwin Mudgal, Collector , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६, २०१९/ फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० 


0 


Nagpur District hereby publish the name of persons who have been declared duly elected as Councillors 
of the Municipal Council , Mahadula in the General Election held on Sunday the 27th January 2019 of 
the Municipal Council from the wards shown below against their names . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Councillor 


Ward No. 


Seat No. 


Remarks (Whether the Seat 
is reserved , if so , for whom ) 


Elected 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


1 


Bhalerao Dhananjay Ramrao 


1 


1 


General 


2 


Thote Swapnil Ramesh 


2 


1 


General 


3 


Mandape Archana Pravin 


3 


1 


Scheduled Caste (Women ) 


4 


Dhudas Mahesh Ramdas 


4 


1 


Backward Class of Citizen 


5 


Patle Gunavanta Nanaji 


5 


1 


General (Women ) 


6 


Meshram Chhaya Devchand 


6 


1 


Backward Class of Citizen (Women ) 


7 


Shaikh Mousim Hussain 


7 


1 


Backward Class of Citizen 


8 


Kambale Sonu Mahendra 


8 


1 


Scheduled Caste (Women ) 


9 


Gajbhiye Tilakchand Ambar 


9 


1 


Scheduled Caste 


10 


Raut Vijay Shriram 


10 


1 


Scheduled Caste 


11 


Zod Sarika Narendra 


11 


1 


Backward Class of Citizen (Women ) 


12 


Wankhede Savita Balkrushna 


12 


1 


Scheduled Caste (Women ) 


13 


Dhenge Savita Rajkumar 


13 


1 


General (Women ) 


14 


Varathi Sangita Bhojlal 


14 


1 


Scheduled Tribes (Women ) 


15 


Wankhede Ashwini Annaji 


Ол 


Backward Class of Citizen (Women ) 


16 


Dhone Pankaj Gangadhar 


16 


1 


Scheduled Caste 


17 


Deshmukh Mangesh Sudhakar 


17 


1 


General 


Nagpur : 


ASHWIN MUDGAL , 


Dated the 7th February 2019 . 


Collector , Nagpur. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६ , २०१९/ फाल्गुन ९-१५, शके १९ ४० 


१२ 


गुरुवार , फेब्रुवारी २१ , २०१९ / फाल्गुन २, शके 


१ ९ ४० 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ 

सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 
क्रमांक नासुप्र- उसनर -८४२-२०१९. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना 
नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस-२४९६-२६४३ -सीआर -३००(ए) -९ ७ - युडी-९, दिनांक ७ जानेवारी २००० नुसार भागशः मंजूर व 
क्रमांक टिपीएस -२४००-१६२८- सीआर- २००-२००० - युडी-९, दिनांक १० सप्टेंबर २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच 
शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस- २४०१-८५५- सीआर- ७६- युडी-९, दिनांक २७ फेब्रुवारी २००२ अन्वये ७ योजनांकरीता 
नागपूर सुधार प्रन्यासला “ नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या ७ योजनेपैकी " इस्टर्न इंडस्ट्रियल एरिया स्ट्रिट 
स्किम ” अंतर्गत समाविष्ट आहे . 

नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ नुसार खाली अनुसूचित 
नमूद केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचेनागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचेविश्वस्त मंडळाने ठराव 
क्रमांक ४-११८३-दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८- एसई- प्लॅनिग अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार विकास योजनेत 
सुचविलेले प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे . 

अनुसूची 
अनुक्रमांक खसरा क्र ./ मौजा 

अंदाजे क्षेत्र मंजूर सुधारित विकास योजनेप्रमाणे म . प्रा . व न . र . अधिनियम , १९ ६६ चे 

उपयोग 

कलम ३७ नुसार 

प्रस्तावित उपयोग 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
७३ ( भाग) , ९ ४ ( भाग ), १०२ 

३.७०७२ हेक्टर मार्केट ( आ . क्र . एमई -९ ) 

वाणिज्य 
( भाग)/चिखली ( देवस्थान ) 
२ . ७३ ( भाग ) , ९ ४ ( भाग ), १०२ 

मार्केट ( आ . क्र . एमई -९ ) 

औद्योगिक 
( भाग )/चिखली ( देवस्थान ) 


१ . 


२.०० हेक्टर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी २८-मार्च ६ , २०१९ /फाल्गुन ९-१५ , शके १९ ४० 


९ 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या उपसंचालक , नगर 
रचना (रचना) विभागात कामकाजाचे सर्व दिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आला आहे. तरी नागरिकांना सुचित 
करण्यात येते की , ही सुचना शासनाचे शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत विकास योजनेतील उपरोक्त 
फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सुचना किंवा हरकती उपसंचालक , नगर रचना, नागपूर सुधार प्रन्यासकडे प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार 
प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडेमंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल . 


नागपूर : 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१ ९ . 


शीतल तेली - उगले , 

सभापती, 
नागपूर सुधार प्रन्यास, नागपूर . 


भाग १- अ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ३५ 

BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 
MODIFICATION U / S 37 OF MAHARASHTRA REGIONAL AND Town PLANNING ACT , 1966 
No. NIT / DDTP / Sec - 37-842-2019. 

The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 have been sanctioned by Government vide Urban Development 
Deptt . Notification No. TPS - 2496-2643-CR- 300( a)-97- UD - 9 , dated the 7th January 2000 and finally 
sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 2400-1628 -CR - 2000 -UD - 9 , dated 10th September 
2001 . Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority ” for the Seven 
Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt. Notification 
No. TPS - 2401-855 -CR - 76 -UD - 9 , dated 27th February 2002. The said land falls in “ Eastern Industrial 
Area Street Scheme " within 7 schemes mentioned above . 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is desirous of 
making some modification u / s 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly 
Nagpur Improvement Trust vide its Board Resolution No. 4-1183 -date 16-11-2018 - SE - Planning 
has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of Nagpur . The aforesaid 
modification proposed is as under. 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Kh . No./Mouza 


Approximate 

Area 
( 3 ) 


User as per sanctioned 

M. R. D. P. 

( 4 ) 


Proposed Change u / s 37 of 
M. R. & T. P. Act , 1966 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


3.7072 Hect. 


Market (Res. No. ME- 9 ) 


Commerical 


73 ( Part ), 94 (Part), 
102 (Part ) / Chikhali 
( Deosthan). 
73 ( Part ), 94 ( Part) , 
102 ( Part) / Chikhali 
( Deosthan). 


2 . 


2.00 Hect . 


Market (Res. No. ME - 9 ) 


Industrial 


The Part Plan of Revised Development Plan of Nagpur showing the proposed modification is 
displayed in the Office of the Deputy Director Town Planning, Nagpur Improvement Trust, Station Road , 
Sadar , Nagpur 440001 during office hours on all working days. The suggestions and objections 
(in writing) which may be received by Deputy Director , Town Planning, Nagpur Improvement Trust, 
Nagpur in respect of the said modifcation to the Revised Development Plan within a period of onemonth 
from the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered . After hearing and 
final decision on objections, the said modification proposal will be submitted to the Government for 
sanction . 


Nagpur : 
Dated the 18th February 2019 . 


SHEETAL TELI-UGALE , 

Chairman , 
Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 


ना .-एक - अ -३ ( ३१६४ ) . 
ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21- A, NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI- 400 004, EDITOR : DIRECTOR DR. NAMDEO KONDAJI BHOSALE, 


